सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व 
परीक्षा २०२३ साठी अर्ज करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२३/प्र.क्र.१६/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १२ मे, २०२३. 


शासन परिपत्रक- 
सन 2023 ची सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा ही ज्यांची प्रथम संधी असेल अशा 
उमेदवारांचे सदर परीक्षेसाठीचे अर्ज या परीपत्रकाद्वारे मागविण्यात येत आहेत. 


२. प्रथम संधी असणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या विभागाच्या आस्थापना शाखेमार्फत या विभागास दिनांक ३१ 
मे, २०२३ पर्यंत सोबत या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावेत. तसेच ज्यांची सन 
२०२३ मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा ही प्रथम संधीची परीक्षा नाही अशा सर्व उमेदवारांकडून 
परीक्षेसाठीचे अर्ज स्वतंत्रपणे मागविण्यात येतील. 


३. सन २०२३ या वर्षीच्या परीक्षेसाठीचे प्रशिक्षण जून, २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात येणार असल्याने 
विहीत मुदतीत अर्ज करण्याची बाब, सर्व विभागांच्या आस्थापना शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी परीक्षेस पात्र 
असणाऱ्या सर्व सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या (प्रतिनियुक्‍्तीवर/रजेवर असलेल्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसह) 
कृपया त्वरित निदर्शनास आणावी व त्यांची स्वाक्षरी घेऊन ते कागदपत्र आपल्या अभिलेखात जतन करुन 
ठेवावेत. 

os सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०५१२१५५१०११८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
P RA S H A NT sista OF MAARTEN ou=GENERAL 


018९61. 1c21abc8f013acd1abf32b7 
tr 


ATAMARAM NAVGE sitters rnin वा 
(प्रशांत आ. नावगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेकरीता) 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग ( आस्थापना) 

. निवडनस्ती. 


Cc “७ A  -5 


शासन परिपत्रक क्र. सेप्रप २०२३/प्र.क्र.१६ /का.१७, दि. १२ मे, 2023 सोबत जोडलेल्या अर्जाचा नमूना 


मंत्रालयीन संवर्ग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी तसेच विधि व न्याय 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्या सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेसाठी प्रथमच बसणाऱ्या उमेदवारांनी 
भरावयाच्या अर्जाचा नमूना. 


१) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव :- 


२) विभागाचे नाव :- 


३) सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील 
नियुक्तीचा दिनांक व आदेशाची प्रत:- 


दिनांक अर्जदाराची सही 


